संदर्भ :- 


प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन 
२०२१-२२ अंतर्गत नाशिक विभागातील 
नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता 
देऊन निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २९ मार्च, २०२२. 


१) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०१०/ 
०८/प्र.क्र.४६३/पर्यटन, दि.०४.११.२०१०. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक २४.०६.२०२१ 

३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण -२०२२/ प्र.क्र.२५/२०२२/कोषा 
प्रशा-५, दि. १६.०३.२०२२ 


शासन निर्णय : 


पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत 
सन २०२१-२२ मध्ये खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या कामांसाठी रुपये १७९२०.०३ लक्ष एवढ्या 
रकमेस प्रशासकीय मान्यता देऊन सदर कामांसाठी स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्याप्रमाणे एकूण 
रुपये ५५०५.९८ लक्ष (अक्षरी रुपये पंचावन्न कोटी पाच लक्ष अठ्ठ्याण्णव हजार फक्त) एवढा निधी 
सन २०२१-२२ मध्ये संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यास शासन याव्दारे मान्यता देत 


आहे. 
(रुपये लक्ष) 
अ.क्र कामे अंदाजित वितरीत कार्यान्वयीन 
रक्‍कम रक्‍कम यंत्रणा 
a a Q 3 | ok षु 
नाशिक विभाग 
(१ नाशिक संगमेश्वर महादेव मंदिर येथे भक्‍तनिवास बांधणे, कार्यकारी 
दारणासांगवी ३०.०० ६.०० afta 
,ता. निफाड व इतर कामे अभियंता (इवद) 
एकूण विभाग क्र.३, 
wee moe जि.प. नाशिक 
(२ नाशिक | लालपाडी येथील विकास कामे ता. निफाड कार्यकारी 
अभियंता (इवद), 
१ गोदावरी पाणघाट बांधणे ३०.०० विभाग 
२ पर्यटक निवारा बांधणे १२.०० क्र.३.जि.प. 
३०.०० नाशिक 
नाशिक 
एकूण ६०.०० १२.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 


रस्ते, प्रवेशद्वार, पाण्याची टाकी बांधणे व 
अनुषंगिक कामे 


(३) नाशिक | पिपळद येथे मारुती मंदिर परिसर सुधारणा कार्यकारी 
करणे ता. जि. नाशिक अभियंता, 
३००.०० ६०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग, नाशिक 
(४ नाशिक । देवी मंदिर देवस्थान वावी, ता. सिन्नर कार्यकारी 
१००.०० २०.०० अभियंता(इवद) 
विभाग क्र.२, 
जि.प. नाशिक 
(4) नाशिक । भागोजी नाईक स्मारक सांगवी, ता. सिन्नर कार्यकारी 
१००.०० २०.०० अभियंता(इवद) 
विभाग क्र.२, 
जि.प. नाशिक 
(६) नाशिक । श्री कानिफनाथ महाराज मंदिर देवस्थान, कार्यकारी 
पंचाळे, ता. सिन्नर अभियंता(इवद) 
900,00 20,00 
विभाग क्र.२, 
जि.प. नाशिक 
(७ नाशिक | कळसूआई देवस्थान, इंदोरे ता. इगतपूरी कार्यकारी 
anges द अभियंता(इवद) 
विभाग क्र.२, 
जि.प. नाशिक 
(aire =| चंदनपूरी येथील श्री खंडेराय मंदिराच्या अधीक्षक 
परिसरात सभामंडप, भक्‍त निवास (तळमजला अभियंता, 
+9), संरक्षक भिंत, घाट बांधकाम व इतर कामे ४९३.४१ १५०.०० सार्वजनिक 
करणे बांधकाम 
विभाग, नाशिक 
(९) नाशिक | चंदनपूरी येथील श्री खंडेराय मंदिराच्या अधीक्षक 
परिसरात संत निवास बांधकाम, शौचालय अभियंता, 
बांधकाम, गॅस पाईपलाईन, पार्किंग, खांडकी ४९२.३२ १५०.०० सार्वजनिक 
स्टोन,फ्लोरिंग, पंप हाऊस व अनुषंगिक कामे बांधकाम 
विभाग, नाशिक 
(qo) नाशिक । चंदनपूरी येथील खंडेराय मंदिराच्या परिसरात 
गाळे, स्वयंपाक गृह, सोलर रुफ टॉप, अंतर्गत 
892.23 १४५.०० 


पृष्ठ १७ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 


ना 


ननम 


(११ नाशिक = | नाशिक श्री दत्तर मंदिर कोपुर्ली बु. येथे गंगा कार्यकारी 
घाट बांधणे, ता. पेठ अभियंता 
गक द बांधकाम (इव द 
१) विभाग, 
जिल्हा परिषद, 
नाशिक 
(१२) नाशिक । नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्‍यातील विविध 
ठिकाणी विकास कामे 
a मोह येथील खंडेराव मंदिर व जलदिरनाथ मंदिर 
परिसर सुधारणा, सुशोभिकरण व अनुषंगीकरण ५०.०० १५.०० 
करणे 
२ ब्राम्हणवाडे येथील खंडेराव मंदिर परिसर व र 
सुधारणा, सुशोभिकरण व अनुषंगीकरण करणे जो we कार्यकारी 
३ जोगळलटेंभी येथील खंडेराव मंदिर येथे येथे अभियंता, 
परिसर सुधारणा सुशोभिकरण व अनुषंगिक ५०.०० १५.०० बांधकाम 
कामे करणे (इ.व.द.१) 
४ निमगाव येथील दत्तमंदिर येथे येथे परिसर विभाग, जिल्हा 
सुधारणा सुशोभिकरण व अनुषंगिक कामे करणे oe ee परिषद, नाशिक 
4 खंडेराव मंदिराकडे जाण्याचा रस्ता सुधारणा — er 
करणे व मजबुतीकरण करणे, मोह, ता. सिन्नर 
६ सोनगिरी येथील महादेव मंदिर येथे येथे परिसर 
अनुषंगिक ४०.०० १२.०० 
सुधारणा सुशोभिकरण व अनुषंगिक कामे करणे 
9 वडझिरे येथील महादेव मंदिर परिसर सुधारणा 
अनुषंगिक ५०.०० १५.०० 
सुशोभिकरण व अनुषंगिक कामे करणे 
एकूण ३४०.०० १०२.०० 
(१३) नाशिक । श्री क्षेत्र पिपळेश्वर महादेव मंदिर, सटाणा sex, कार्यकारी 
ता. बागलाण, जि. नाशिक येथे पर्यटक शेड अभियंता, 
बांधणे, पुजारीकरीता खोली बांधकाम करणे, सार्वजनिक 
गा रोज : अनुषंगिक १५०.०० ४५.०० : 
मंदिरास कमान बांधणे व अनुषंगिक कामे बांधकाम 
विभाग, 
मालेगांव 
(१४) नाशिक । नाशिक जिल्हयातील करंजी ता. दिंडोरी येथील अधीक्षक 
विकास कामे अभियंता, 
५००.०० १५०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, 
नाशिक 
(१५) नाशिक । मौजे दोडी बुद्रुक श्री महादेव मंदिर, श्री विठ्ठल कार्यकारी 
मंदिर व श्री हनुमान मंदिर दोडी परिसर अभियंता, इवद 
सुधारणा, सुशोभिकरण करणे, वाहनतळ, ४००.०० १२०.०० विभाग क्र.१ 
पाळखी मिरवणूक मार्ग रस्ता कॉक्रीटीकरण जिल्हा परिषद, 
करणे नाशिक 


पृष्ठ १७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 


(१६) नाशिक | नाशिक येथील विकास कामे 
१ धुळवड येथे घाट बांधकाम व परिसर सुधारणा कार्यकारी 
करणे ता. सिन्नर अभियंता, इवद 
२००.०० ६०.०० विभाग क्र.१ 
जिल्हा परिषद, 
नाशिक 
२ दापूर येथे श्री मोठेबाबा मंदिर परिसर 
i 300,00 ९०.०० 
सुशोभिकरण व बांधकाम करणे ता. सिन्नर 
एकूण ५००.०० १५०.०० 
(१७) नाशिक । नाशिक जिल्हयातील दिंडोरी व निफाड 
तालुक्यातील कामे 
a तिसगाव ता. दिंडोरी येथील संगमेश्वर मंदिर ५०.०० १५.०० 
२ कारसुळ ता. निफाड येथील गहिनीनाथ 
मंदिर ५०.०० १५.०० 
महाराज मंदिर 
३ रामनगर (बेरवाडी) ता. निफाड येथील रामेश्वर कार्यकारी 
मंदिर ५०.०० १५.०० आंबेत 
मंदिर अभियंता 
४ सावरगाव ता. निफाड येथील केद्राई माता (ई.व.द.) विभाग 
५०.०० १५.०० 
देवस्थानकडे जाणारा रस्ता क्र.१ जिल्हा 
4 उंबरखेड ता. निफाड येथील भैरवनाथ महराज परिषद, नाशिक 
मंदिर ५०.०० १५.०० 
मंदिर परिसर सुशोभिकरण 
& वडाळी नजीक ता. निफाड येथील पुंडलिक 
मंदिर ५०.०० १५.०० 
मंदिर परिसर 
७ लालपाडी ता. निफाड येथील गणपती मंदिर 
कॉक्रीटीकरण ५०.०० १५.०० 
परिसर रस्ता कॉक्रीटीकरण 
एकूण 340.00 १०५.०० 
(१८) नाशिक । नाशिक जिल्हयातील विकास कामे 
१ थेरगांव, ता. निफाड येथील महादेव मंदिर ग a कार्यकारी 
0,00 .00 अभियंता 
परिसर सुशोभिकरण करणे | ी अभियंता 
२ दिक्षी, ता. निफाड येथील महादेव मंदिर परिसर (ई.व.द.) विभाग 
सुशोभिकरण करणे ५०.०० १५.०० क्र.३ जिल्हा 
परिषद, नाशिक 
एकूण 400,00 30,00 
(१९) नाशिक । नाशिक जिल्हयातील दारणा डॅम व भावली SA 
येथील विकास कामे कार्यकारी 
१ भावली SH (भावली खु.)परिसर रस्ता अभियंता 
३०.०० ९.०० ‘ 
सुशोभिकरण करणे भाग १ बांधकाम 
२ भावली SA (धामडकौ) परिसर रस्ता (इ व द) विभाग 
९०.०० 219.00 = 
मजबुतीकरण व सुशोभिकरण .१ जि.प. 
३ दारणा डम परिसरात साकुर गावात चौक नाशिक 
३०.०० ९.०० 


सुशोभिकरण 


पृष्ठ १७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 


४ दारणा डम परिसरात साकुर गावात महादेव 
मंदिर मंदिर ९०,०० २७.०० 
मंदिर ते मारुती मंदिर रस्ता 
4 दारणा SA महादेव साकुर येथे पावर Ca 
मंदिर ६०.०० १८.०० 
महोदव मंदिर 
एकूण ३००.०० ९०.०० 
(२०) नाशिक | स्वतंत्रपुव॑ काळातील क्रांतीकारकांचे केंद्र कार्यकारी 
असणारे “अभिनव भारत मंदिर” या वास्तुचा अभियंता, 
पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत विकास करणे ५००.०० १५०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग, नाशिक 
(२१) नाशिक । नाशिक जिल्हयातील विकास कामे 
घारगड (गडगड) किल्ला ता. इगतपूरी येथील 
विकास कामे 
१ घारगड (गडगड) किल्ला येथे गावांतर्गत ARM 
: १५.०० ५.०० 
बांधणे ता. इगतपूरी 
गडगड गग अधिक्षक 
२ घारगड ( किल्ला येथे गावांतर्गत घाट अभिंयता 
ne १५.०० ५.०० p 
कटिंग करणे, ता. इगतपूरी ie as 
STS बरव Saal सार्वजनिक 
३ घारगड (गडगड) किल्ला येथे गावांतर्गत रस्ता nee 
काँक्रीटीकरण करणे १५.०० ५.०० मंडळ, 
काँक्रीटीकरण , ता. इगतपूरी नाशिक 
टा नाशिक 
४ घारगड (गडगड) किल्ला येथे गावांतर्गत स्त्री / 
‘ १५.०० ६.०० 
पुरष शौचालय बांधणे, ता. इगतपूरी 
एकूण ६०.०० २०.०० 
(२२) नाशिक । इगतपूरी & अंजनेरी ता. त्र्यंबक येथे भाविक अधिक्षक 
आणि पर्यटक यांना मुलभूत सुविधा उपलब्ध अभिंयता, 
करुन देणेबाबत २००.०० ६०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, 
नाशिक 
(२३) नाशिक । त्र्यंबकेश्वर येथे भाविक आणि पर्यटक यांना अधिक्षक 
मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणेबाबत अभिंयता, 
२००.०० ६०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, 
नाशिक 
(२४) नाशिक । देवडोंगरा दवलेश्वर ता. त्र्यंबक येथे भाविक अधिक्षक 
आणि पर्यटक यांना मुलभूत सुविधा उपलब्ध अभिंयता, 
करुन देणेबाबत २००.०० ६०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, 
नाशिक 


पृष्ठ १७ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 


—_—<— 


(24) नाशिक । ता. fest, जि.नाशिक येथील विकास कामे 


डा 


चा मौजे देवासने येथे श्री क्षेत्र दत्त मंदिर 
परिसरातील सुशोभिकरण करणे ता. दिंडोरी, ३०.०० ९.०० कार्यकारी 
जि. नाशिक अभियंता, 
२ मौजे देवसाने येथे श्री दत्त मंदिर परिसरात सार्वजनिक 
वाहनतळ करणे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक व्या ग बांधकाम 
३ मौजे बापेगांव अंबिकानगर येथील देवी मंदिर (उत्तर),विभाग 
परिसरातील वॉल कंपाऊंड बांधणे, ता. दिंडोरी, ३०.०० ९.०० नाशिक 
जि. नाशिक 
एकूण ९०.०० २७.०० 
(२६) नाशिक । म्हाळसादेवी, त्र्यंबकेश्वर येथे भक्‍त निवास कार्यकारी 
बांधकाम करणे अभियंता, 
सार्वजनिक 
१८३.४० ५५.०० —— 
बांधकाम 
(उत्तर),विभाग 
नाशिक 
(२७ नाशिक । मोजे संगमेश्वर ता. जि. नाशिक येथील विकास कार्यकारी 
कामे अभियंता, 
Fo a संगमेश्वर येथे प्रवेशद्वार व कमान बसविणे १०.०० ३.०० सार्वजनिक 
२ संगमेश्वर परिसरात सभामंडप बांधणे बांधकाम 
१०.०० ३.०० नाशिक 
विभाग, नाशिक 
एकूण २०.०० ६.०० 
(२८) नाशिक | शुक्लतिर्थ खेड, ता. इगतपूरी येथील परिसरात कार्यकारी 
कंपाऊंड वॉल बांधणे अभियंता, इवद 
२५.०० २५.०० विभाग क्र.१, 
जिल्हा परिषद, 
नाशिक 
(२९) नाशिक । नाशिक जिल्हयातील विकास कामे 
शि मौजे सप्तश्रृंगीगड येथे शिवालय तलाव कार्यकारी 
परिसराजवळ उद्यानाचे बांधकाम करणे, ता. २००.०० ८०.०० अभियंता 
कळवण बांधकाम (इव 
२ मौजे सप्तश्रंगीगड येथे शिवाळय तलाव द) विभाग क्र. 2 
परिसराजवळ पर्यटक निवारा बांधकाम करणे ग ae जि. प. नाशिक 
एकूण २०३.२२ ८३.२२ 
(३०)नाशिक | हतगड किल्ला येथे पोहोच रस्ता करणे, gafeq कार्यकारी 
बसविणे व परिसर सुशोभिकरण करणे, ता. अभियंता 
सुरगाणा ३००.०० १००.०० बांधकाम (इव 
द) विभाग क्र. २ 
जि. प. नाशिक 


पृष्ठ १७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 


नामा सकळही 


(३१) नाशिक । भिवतास धबधबा येथे ततापाणी येथील नैसर्गिक कार्यकारी 
गरम पाण्याचे झरे कुंड बांधणे, तसेच पोहोच अभियंता 
रस्ता करणे व परिसर सुशोभिकरण करणे, ता. ३००.०० १००.०० बांधकाम (इ व 
सुरगाणा द) विभाग क्र. २ 
जि. प. नाशिक 
(३२) नाशिक | खेडलेझुंगे ता. निफाड येथील विकास कामे 
१ खेडलेझुंगे येथे श्रीक्षेत्र नक्षत्र वनात सिमेट रस्ता का कार्यकारी 
तयार करणे | अभियंता, 
२ खेडलेझुंगे येथे श्रीक्षेत्र नक्षत्र वनात पेव्हर ब्लॉक ३०.०० साव्रजनिक 
बसविणे १५.०० बांधकाम 
विभाग, नाशिक 
3 खेडलेझुंगे येथे नदीलगत घाट बांधणे ५०.०० 
एकूण ८०.०० ३०.०० 
(३३) नाशिक | त्र्यंबकेश्वर जि. नाशिक येथे संरक्षक भित आणि कार्यकारी 
पार्किंगचे बांधकाम करणे अभियंता, 
२५०.०० ८०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम 
(उत्तर), विभाग, 
नाशिक 
(38) नाशिक । आदिवासी हुतात्मा स्मारक, उंबरपाडा कार्यकारी 
(माळेगाव), ता.पेठ, जि. नाशिक येथील विकास अभियंता 
कामे २००.०० ४०.०० बांधकाम (इ व 
द) विभाग क्र. १ 
जि. प. नाशिक 
(३५) नाशिक । विटावे, ता. चांदवड येथील विकास कामे 
१ खंडोबा मंदिर परिसर, विटावे सुठझोभिकरण कार्यकारी 
करणे व पेव्हर ब्लॉक बसविणे, ता. चांदवड अभियंता 
२०.०० ८.०० बांधकाम (इ व 
द) विभाग क्र. ३ 
जि. प. नाशिक 
२ महालक्ष्मी माता मंदिर, विटावे सभागृह व वाल 
ae ४ १५.०० ६.०० 
कंपाऊंड करणे, ता. चांदवड 
एकूण ३५.०० १४.०० 
(३६) नाशिक | होळकरवाडा (रंगमहाल), ता. चांदवड, जि. सहायक 
नाशिक या राज्यसंरक्षित स्मारकाचे जतन व संचालक, 
५००.०० 200,00 
दुरुस्ती करणे पुरातत्व विभाग, 
नाशिक 


पृष्ठ १७ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 


ee कैशा 


(३७ नाशिक = श्री नागेश्वर महादेव मंदिर, अंदरसुल ता. येवला, वड कजा 
जि. नाशिक येथे नदी किनारी घाट बांधणे, eee 
सांस्कृतिक भवन बांधणे, पोहोच 
सांस्कृतिक भवन , पोहोच सस्त्याची सात 
सुध करीं करगे व २४९.९९ ७०.०० सार्वजनिक 
ROT , प्रवेशद्वार करणे व रस्त्याचे cote Bara 
गगरीवरप च गुरगम्कजरण करपे इ गिवारा बांधकाम वि 
मजबुतीकरण व सुशोभिकरण करणे इ. विकास नाशिक 
काग (पूर्वी, नाशिक 
(३८) नाशिक श्री खोलेश्वर महादेव मंदिर, नगरसुल, ता. कार्यकारी 
येवला, जि. नाशिक येथे नदी किनारी घाट अभियंता, 
बांधणे व सुशोभिकरण करणे ४९.९६ २०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग 
(पूर्व, नाशिक 
(३९) नाशिक । येवला येथे शिवसृष्टी उभारणे, ता. येवला, जि. कार्यकारी 
नाशिक अभियंता, 
३९९.४० १००.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग 
(पूर्व, नाशिक 
(४०) नाशिक । नाशिक जिल्हयातील विकास कामे 
_ हनुमान मंदिर देवस्थान चिंचोडी खु., ता. येवला कार्यकारी 
येथे सुशोभिकरण करणे अभियंता 
१०.०० बांधकाम (इव 
द) विभाग क्र. ३ 
जि. प. नाशिक 
२ सुळेवाडी, ता. सिन्नर येथे घाट व परिसर कार्यकारी 
सुधारणा करणे अभियंता 
३०.०० बांधकाम (इ व 
द) विभाग क्र. ३ 
’ जि. प. नाशिक 
३ खंबाळे, ता. सिन्नर येथे मारुती मंदिर परिसरात म 
. अनुषंगिक १०.०० 
बांधकाम व अनुषंगिक कामे करणे 
४ खंबाळे, ता. सिन्नर येथे खंडोबा मंदिर परिसरात 
. 90,00 
BATH बांधकाम करणे 
4 wae, ता. सिन्नर tet नदी परिसरात 
90,00 
सुशोभिकरण करणे 
& wae, ता. सिन्नर येथे खंडोबा मंदिर 
अनुषंगिक 90,00 
भोजनालय व अनुषंगिक कामे करणे 
9 मऱ्हळ बु. येथे दत्त मंदिर परिसरात सभामंडप 
र 90,00 
बांधणे 
एकूण ९०.०० ३५.०० 


पृष्ठ १७ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 


a 


SS  ——— Se __________ 


(89) नाशिक । एकलहरे, ता.नाशिक येथील उज्वला लॉन्स ते कार्यकारी 
गंगावडे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे अभियंता, 
२००.०० ५०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग, नाशिक 
(४२) नाशिक । नाशिक जिल्हयातील विकास कामे 
१ मालेगाव तालुक्‍यातील Arse येथील गट नं. कार्यकारी 
3194.00 १५०.०० आवता 
४,५,६, व ७ येथे उद्यान विकसित करणे | 
२ मालेगाव तालुक्‍यातील सर्वे नं.९८/१ अ येथे सार्वजनिक 
उद्यान विकसित करणे गा गवा बांधकाम 
| द्ऱ विभाग, 
माळेगाव 
एकुण ५००.०० १८७.५० 
(४३) नाशिक | श्रीक्षेत्र रामेश्वर मंदिर, ता. दिडोरी येथील मुख्याधिकारी, 
मंदिराजवळ धामण नदीघाट विकसित करणे व दिंडोरी 
अनुषंगिक क कामे करणे ४९९.५१ पु०.०० 
इतर अनुषंगिक कामे करणे नगरपरिषद, 
दिंडोरी 
(४४) नाशिक । कोठुरे, ता. निफाड येथील विकास कामे 
१ Igy श्री बाणेश्वर देवस्थान येथे गोदावरी नदी कावा 
बांधणे व सुशोभिकरण करणे कार्यकारी 
पाणघाट बांधणे व सुशोभिकरण , ता. ५०.०० २०.०० ene 
wate अभियंता 
Els बांधकाम (इ व 
२ कोठरे येथील श्री बाणेश्वर देवस्थानाला व 
aac ia सुधारणा करणे द) विभाग क्र. ३, 
जाण्यासाठी रस्त्याची सुधारणा ,ता. ५०.०० २०.०० a 
— जि. प. नाशिक 
निफाड 
एकूण 400,00 80,00 
(84) नाशिक । चांदोरी येथील विकास कामे 
q श्री भैरवनाथ देवस्थान, चांदोरी येथे वाहनतळ नागाला लता कार्यकारी 
परिसर सुशोभिकरण करणे, ता. निफाड र्क व अभियंता 
२ श्री महादेव देवस्थान, चांदोरी येथे पर्यटक बांधकाम (इ व 
निवास बांधकाम करणे,ता.निफाड ५०.०० २०.०० द) विभाग क्र. ३, 
जि. प. नाशिक 
एकूण 900,00 ४०.०० 
(४६) नाशिक | शिलाईमाता मंदिर बेझे ते गोदावरी संगम रस्ता कार्यकारी 
तयार करणे, ता. त्र्यंबकेश्वर अभियंता, 
५०.०० १५.०० सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग, नाशिक 
एकूण नाशिक | १०५६०.०४ ३१३१.७२ 


पृष्ठ १७ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 


(४७) धुळे | श्री क्षेत्र नागेश्‍वर मंदिर अजनाड ता. शिरपुर 


डा 


a Sa कार्यकारी 
q श्री क्षेत्र नागेऱूवर मंदिर करिता कॉक्रीट रस्ता व २००.०० आगियंता 
र Ea कयी अभियंता 
गटार संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे ता. ६०.०० 
धुळे (रो.ह.यो) 
शिरपुर जि. धुळे या 
क्क ल्वे वत सार्वजनिक 
२ मंगल कार्यालयाशेजारी सामाजिक सभागृह ४०.३७ पतली 
ee १५.०० बांधकाम 
बांधकाम करणे धुळे 
: विभाग, धुळे 
3 पायरी व छताचे बांधकाम करणे ता. शिरपुर जि. ८०.०० Suess 
धुळे | 
एकूण |  ३२०.३७ ९९.०० 
(४८) धुळे धुळे जिल्हयातील मौजे कापडणे येथील जोगाई कार्यकारी 
मंदिर परिसर विकास करणे अभियंता, रोहयो 
२७.५३ ८.०० an 
(सा.बा.) विभाग, 
धुळे 
एकूण धुळे ३४७.९० १०७.०० 
(४९) नंदुरबार | वावद लघुतलाव चौपाळे येथील विकास कामे 
शिका वावद लघुतळाव चौपाळे, जि. नंदुरबार येथे कार्यकारी 
पर्यटकांसा 3 बां धकाम करणे २४.०० (9.20 औंगिंयंतां 
पर्यटकांसाठी प्रत्यक्षाळयाचे बांधकाम करणे ; 
२ वावद लघुतळाव चौपाळे, जि. नंदुरबार येथे सार्वजनिक 
FUER सभागृहाचे बांधकाम करणे १०८.३७ ३२.५१ बांधकाम 
विभाग, नंदूरबार 
एकूण १३२.३७ ३९.७१ 
(५०) नंदुरबार श्री क्षेत्र गजानन महाराज मंदिराला जोडणारे कार्यकारी 
रस्ते बांधकाम करणे व मंदिर परिसरातील भाग अभियंता, 
विकसित व सुशोभिकरण करणे १५०.०० ५०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग, नंदुरबार 
(५१) नंदुरबार | नंदुरबार जिल्हयातील विकास कामे 
शिका मौजे अस्तंबा येथे पर्यटकांसाठी मनोरा बांधकाम 
oie eon ५०.०० १५.०० कार्यकारी 
,ता. धडगाव हक 
या aS जल : 
Q मौजे अस्तंबा येथे संरक्षक कठडे बांधकाम वल त 
करगे तो. धडगाव ५०.०० १५.०० सार्वजनिक 
, ता. धडगाव —_ 
बांधकाम 
3 मौजे अस्तंबा येथे मोकळ्या जागेचे सुठोभिकरण 
६०.०० १८.०० विभाग, शाहादा 
करणे, ता. धडगाव 
एकूण १६०.०० ४८.०० 
(५२) नंदुरबार | नंदुरबार जिल्हयातील विकास कामे 
१ प्राचीन शुल्पाणेश्वर महादेव मंदिर परिसर री ay कार्यकारी 
गोंडल : 0,00 ,०० अगिगता 
मणिबेली येथे बोट पॉईट बांधकाम करणे : न ; 
२ प्राचीन शुल्पाणेश्वर महादेव मंदिर परिसर धक्का बांधकाम 
१००.०० ३०.०० 


बांधकाम करणे 


विभाग, जिल्हा 


पृष्ठ १७ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 


३ प्राचीन शुल्पाणेश्वर महादेव मंदिर परिसर गमण baie suas परिषद, 
येथे पर्यटक निवास बांधकाम करणे नंदुरबार 
४ प्राचीन शुल्पाणेश्वर महादेव मंदिर परिसर गमण हि i 
येथे पर्यटकांसाठी बोट tiger बांधकाम करणे — ve 
एकूण ३००.०० ९०.०० 
(५३) नंदुरबार | प्राचीन शुल्पाणेश्वर महादेव मंदिर परिसर कार्यकारी 
पर्यटकांसाठी पिंपळखुंटा ते गमण रस्ता ग्रा. मा. अभियंता, 
९२ तयार करणे ieee sages बांधकाम 
न न विभाग, जिल्हा 
परिषद, 
नंदुरबार 
एकूण नंदुरबार |  १२४२.३७ ३७७.७१ 
(५४) जळगाव । कानळदा ता. जळगाव येथील प्राचीन व कार्यकारी 
ऐतिहासिक पूरातन महर्षि कण्व मंदिर व आश्रम अभिंयता 
परिसर विकास कामे ४९८.०० १५०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग 
जळगांव 
(५५) जळगाव | कानळदा ता. जळगाव येथील कण्व AMT आश्रम कार्यकारी 
ते ग्रामपंचायत कार्यालयाकडे जाणारा रस्ता अभिंयता 
बांधकाम करणे, ता.जि. जळगाव १९.९७ १९.९७ सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग 
जळगांव 
(५६) जळगाव | गारखेडा ता. जामनेर (जुने शिंगायत शिवार) येथे कार्यकारी 
वाघूर धरण बॅक वॉटर परिसरात व्हिला अभिंयता 
कॉटेजचे बांधकाम करणे ४९८.०० १५०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग 
जळगांव 
(५७ जळगाव | गारखेडा, ता जामनेर (जुने लिंगायत शिवार) कार्यकारी 
येथे वाघूर धरण बॅक वॉटर परिसरात हाऊसबोट अभिंयता 
पुरविणे ४९५.०० १५०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग 
जळगाव 
(५८) जळगाव | गारखेडा ता. जामनेर येथील ऐतिहासिक कार्यकारी 
पुरातन श्रीराम मंदिर येथे पर्यटक निवारा अभिंयता 
बांधकाम करणे, जि. जळगाव ४८१.०० १४५.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग 
जळगाव 


पृष्ठ १७ पैकी ११ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 


नना मुले 


(५९) जळगाव | रामेश्वर महादेव मंदिर, पळसोद ता. जि.जळगाव कार्यकारी 
येथील परिसर विकास कामे अभिंयता 
ना सार्वजनिक 
BRY_00 बांधकाम 
विभाग, जळगांव 
(६०) जळगाव | तरसोद येथील श्री क्षेत्र गणपती मंदिर पर्यटन कार्यकारी 
स्थळांचा विकास करणे अभियंता, 
सार्वजनिक 
४८९.०० १५०.०० . 
बांधकाम 
विभाग, जळगाव 
(६१) जळगाव | मौजे नशिराबाद येथील श्री झिपरु महाराज कार्यकारी 
समाधी मंदिर देवस्थान परिसर विकासाचा अभिंयता, 
प्रस्ताव (२.१३ कोटी) २१४.०० ६५.०० सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग, जळगांव 
(६२) जळगाव | जळगाव जिल्हयातील उनपदेव पर्यटन स्थळ 
४९७.०१ १५०.०० 
विकसित करणे 
(६३) जळगाव | श्री बद्रिनाथ मंदिर संस्थान, बहादरपूर येथील कार्यकारी 
विकास कामे ता. पारोळा, जि. जळगाव अभियंता, 
सार्वजनिक 
800.00 900,00 : 
बांधकाम 
विभाग, 
अमळनेर 
एकूण जळगाव ४०८६.९८ १२२९.९७ 
(६४) ॥॥--६१ रोड ते मंदिर कुंड रोड काँक्रोटीकरण कार्यकारी 
अहमदनगर । करणे ता. पारनेर अभियंता, 
सार्वजनिक 
६५.०० १३.०० १ 
बांधकाम, 
विभाग, 
अहमदनगर 
(६५) मौजे निघोज येथे मंळगंगा देवी परिसर कार्यकारी 
अहमदनगर | सुशोभिकरण करणे, ता. पारनेर अभियंता, 
सार्वजनि 
५५.०० ११.०० ; 
बांधकाम, 
विभाग, 
अहमदनगर 


पृष्ठ १७ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 


(६६) 
अहमदनगर 


अहमदनगर जिल्हयातील विकास कामे 


का 


शि 


मौजे बेलपिपळगाव येथील लक्ष्मी माता देवी 
मंदिर समोर सभा मंडप बांधकाम करणे, ता. 
नेवासा 


७७.०० 


२.०० 


कार्यकारी 
अभियंता, 
सार्वजनि 
बांधकाम, 
विभाग, 
अहमदनगर 


मौजे भानसहिवरे येथील कवीजंग गढी पोहोच 
रस्ता काँक्रीटीकरण करणे, ता. नेवासा 


3.00 


मौजे भेडा बु. येथील दक्षिणमुखी हनुमान 
मंदिरास सभामंडप बांधकाम करणे. ता. नेवासा 


२.०० 


मौजे कुकाणा येथील न्यामत शाहावली बाबा 
मंदिर समोर हायमॅक्स बसविणे, ता. नेवासा 


२.०० 


4 


मौजे सोनई येथीळ जगदंबा देवी मंदिर 
परिसरात काँक्रीटीकरण करणे, ता. नेवासा 


२२.०० 


७७.०० 


मौजे कुकाणा येथील देवगाव रस्ता येथे मस्जिद 
समोर पेव्हींग ब्लॉक बसविणे व पोहच रस्ता 
काँक्रीटीकरण करणे, ता. नेवासा 


२.०० 


मौजे बेलपिपळगाव येथील सकलादी बाबा 
मंदिर रस्त्यावर(सुरेगाव रस्त्यावर) सी.डी.वर्क 
करणे, ता. नेवासा 


२.०० 


मौजे शहापुर येथील हनुमान मंदिर परिसरात 
संरक्षण भिंत बांधकाम करणे, ता. नेवासा 


२.०० 


मौजे चांदा येथील श्री स्वामी समर्थ मंदिर 
परिसरात सभामंडप बांधकाम करणे. ता. नेवासा 


४.०० 


शि 


मौजे. घोडेगाव येथील जगदंबा देवी मंदिर 
पोहोच रस्ता (मिरी रस्त्यापासुन) कॉक्रीटीकरण 
करणे. ता. नेवासा 


२०.०० 


६.०० 


११ 


मौजे कुकाणा येथील जेडर हेबती रस्ता येथे 
बाबीर बाबा मंदिर समोर हायमॅकक्‍्स बसविणे. ता. 
नेवासा 


paw 


१२ 


मौजे सलाबतपूर येथील महादेव मंदिर समोर 
सभामंडप बांधकाम करणे. ता. नेवासा 


८.५० 


3.00 


१३ 


मौजे माळी चिचोरे येथील तुकाराम महाराज 
मंदिर परिसरात संरक्षक भिंत बांधकाम 
करणे.ता. नेवासा 


५.०० 


२.०० 


१8 


मौजे पुनतगाव येथील मारुती मंदिर समोर 
सभामंडप बांधकाम करणे. ता. नेवासा 


3.00 


१५ 


मौजे नागापूर येथील मारुती मंदिर समोर 
सभामंडप बांधकाम करणे. ता. नेवासा 


२.०० 


१६ 


मौजे मोरेचिचोरे येथील पोहीचा महादेव मंदिर 
परिसरात सभामंडप बांधकाम करणे व हायमॅक्‍्स 
बसविणे. ता. नेवासा 


१६.०० 


५.०० 


पृष्ठ १७ पैकी १३ 


are निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 


eee 


१७ मौजे बेळपिपळगाव येथील रोकडेश्वर मारुती 
मंदिर परिसरात संरक्षक भिंत बांधकाम करणे व ७.२० २.१६ 
मार्गावरील सी St वर्क करणे ता. नेवासा 
१८ मौजे उस्थळ दुमाला येथील बारा इमाम मंदिर 
i ‘ (9.00 2.90 
समोर सभामंडप बांधकाम करणे. ता. नेवासा 
१९ मौजे वरखेड येथील हनुमान मंदिर समोर 
| मित बां ४.०० १.२० 
संरक्षक भिंत बांधकाम करणे. ता. नेवासा 
२० मौजे फत्तेपूर येथील दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर 
: ४ (9.00 2.90 
समोर सभामंडप बांधकाम करणे. ता. नेवासा 
२१ मौजे Bearer येथील हनुमान मंदिर समोर 
7 7 (9.00 2.90 
सभामंडप बांधकाम करणे. ता. नेवासा 
२२ मौजे लोहोगाव येथील मारुती मंदिर परिसरात 
सभामंडप बांधकाम करणे व erates बसविणे. १३.२० ३.९६ 
ता. नेवासा 
२३ मौजे बकुपिपळगाव येथील हनुमान मंदिर समोर 
सभामंडप बांधकाम करणे व संरक्षक भिंत १३.२० ३.९६ 
बांधकाम करणे. ता. नेवासा 
एकूण |  २०३.०९ ६५.५८ 
(६७) राष्ट्रीय महामार्ग क्र. २२२ काटवन खंडोबा चौक कार्यकारी 
अहमदनगर | ते पुणे बसस्थानक छत्रपती शिवाजी महाराज अभियंता, 
चौक ते आनंद mua महाराज यांच्या ४९९.९२ २५०.०० सार्वजनिक 
समाधीकडे जाणाराव परिसरातील सस्ते बांधकाम 
कॉक्रीटीकरण करणे विभाग, संगमनेर 
(६८) अहमदनगर हद्दतील प्रभाग क्र. १ मध्ये भिस्तबाग आयुक्‍त, 
अहमदनगर | महाल सुशोभिकरण करणे अहमदनगर, 
१५०.०० ५०.०० 
महानगर 
पालिका 
(६९) कोपरगाव तालुक्‍यातील विकास कामे 
अहमदनगर 
aa मौजे पोहेगाव, ता. कोपरगाव येथे मयुरेश्वर (श्री ता 
गणेश मंदिर) परिसर सुशोभिकरण करणे : 
२ मौजे पुणतांबा, ता. कोपरगाव येथे श्री. चांगदेव er 
महाराज मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे न ae 
3 मौजे माहेगाव देशमुख ता. कोपरगाव येथे श्री मां 
मदिर सुशोभिकरण करणे ४९.९७ , 
दत्त मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे ववकत ae 
र मौजे वाकडी ता. कोपरगाव येथे श्री. खंडोबा ९ fee 
मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे । गर 
नोव तापत ea विभाग, संगमनेर 
4 मौजे कोकमठाण ता. कोपरगाव येथे लक्ष्मी माता डा 
मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे न 
& मौजे चांदेकसारे ता. कोपरगाव येथे श्री. oun 
भैरवनाथ मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे । 
एकूण ३१९.८८ १००.०० 


पृष्ठ १७ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 


(७०) मौजे चिंचपूर इजदे, ता. पाथर्डी येथील श्रीक्षेत्र कार्यकारी 
अहमदनगर | दर्शन मंदिर परिसर सुशोभिकरण व सभामंडप अभियंता, रो.ह. 
बांधणे ४०.६६ २०.०० यो. कार्य 
विभाग, 
अहमदनगर 
(७१) रंधा फॉल, ता. अकोले, जि. अहमदनगर येथे अधिक्षक 
अहमदनगर | काचेचा सेतु पुल बांधणे अभियंता, 
२५०.०० १००.०० सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, 
अहमदनगर 
(७२) अरणगाव, मेहेराबाद येथील केडगाव ते कार्यकारी 
अहमदनगर । अरणगाव 'मेहेरबाबा) समाधी स्थळाकडे जाणारा अभियंता, दक्षिण 
रस्ता (१/१०० ते ३/५००) तयार करणे, ता. १००.०० ५०.०० विभाग, जिल्हा 
जि.अहमदनगर परिषद, 
अहमदनगर 
एकुण अहमदनगर १६८३.५५ ६५९.५८ 
एकूण नाशिक विभाग | १७९२०.०३ ५५०५.९८ 
2. अटीव शर्ती :- 


१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत 
नेमून दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


२) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता 
घेण्यात यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन 
दिले जाणार नाही. 

३) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर 
कामे तात्काळ पूर्ण करावीत. 


४) पर्यटन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी 
सदर कामे पर्यटन विभागाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधीमधून केली असल्याबाबतचे फलक लावण्यात यावेत. 

५) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात 
वित्तीय अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे 
आवड्यक आहे. 


६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा 
सेवा पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे 
आवश्यक आहे. या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण- 
१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे 

पृष्ठ १७ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 


पालन होईल याची खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन 
निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी-१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक 
१०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 


७) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 


८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात 
आणली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


qo) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांचा विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/ 
संस्थेच्या जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/ 
संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच अशा 
कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने 
करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा 
करणे बंधनकारक राहील. SAW प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता शासनाकडून 
यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, याची नोंद 
घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या कामामुळे 
निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले राहील, 
अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 


११) सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या 
खर्चाची मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन 
संचालनालयास न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा 
दाखळा आणि निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व पर्यटन 
संचालनालयास सादर करण्यात यावे. 


१२) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक 
कामांची जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


३. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०२१-२२ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ 
पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन 
विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक 
अनुदान" या लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर 
करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरण करुन 
संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता संबंधित सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा 
नियोजन अधिकारी यांना -आहरण व संवितरण अधिकारी" संबंधित जिल्हाधिकारी यांना -नियंत्रण 
अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करुन संबंधितांना 


पृष्ठ १७ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 


वितरीत करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास एक महिन्यात 
सादर करण्यात यावा. 

४. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/ प्र.क्र.४८/ 
अर्थ-३, दिनांक ६.०४.२०२१ आणि वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक २४.०६.२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत असून वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/ 
प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक २४/०६/२०२१ च्या परिशिष्टामधीळ तपासणीसूची बाबींची व अटींची 
पूर्तता करण्यात आली आहे. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २३०/व्यय-१५, 
दि.२२.०३.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२९१७१७३९२९२३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Ramesh 


am Kadam 
R mM h a arash TOURISM AND CULTURAL 
AFFAIRS DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharasht 


2.5.4.20=931a917c29ea693ba9abee543d58bf1 b6ade60ae69c9be92F59d2 
32bb3a3fcc8, 


serialNumbe 8fbeb4e149e205d858dabb5d81a2a90a8deb7 1925757230 
ayaram Kadam पाना 


Date: 2022.03.31 11:57:43 +05'30' 


(र.ज.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


=O 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

५. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. जिल्हाधिकारी, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर 

७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर 

८. जिल्हा कोषागार नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर 

९. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

११.अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.(यांना 
आदेशात नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रण अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय 
यांच्याकडे निधी वितरीत करण्याच्या विनंतीसह) 

११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


AND AD 


oe 


पृष्ठ १७ पैकी १७ 


